ग्रामीण रुग्णालय, वेल्हे जि. पुणे येथे मुख्य 
इमारत व निवासस्थान व परिसराची दुरूस्ती 
कामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२३/ प्र.क्र.२५६/ आरोग्य-३अ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकूल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
दिनांक : ८ सप्टेंबर, २०२१. 


वाचा :- सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर) मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः आआसे/कक्ष-३/टे- 
६/ग्रारूवेल्हाविविधकामे/९५७७-७८/२३ दि. २५.०८.२०२३. 
प्रस्तावना :- 


ग्रामीण रुग्णालय, वेल्हे जि. पुणे येथे मुख्य इमारत व निवासस्थान व परिसराची दुरुस्ती कामाचे 
अंदाजपत्रक उपरोक्त संदर्भाधीन पत्रान्वये सादर HS आहे. सदर दुरुस्तीच्या कामाचे अंदाजपत्रक 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे यांनी तयार केलेळे आहे. सदर अंदाजपत्रकास 
मुख्य अभियंता, सार्वजानिक बांधकाम विभाग, पुणे यांनी मान्यता दिलेली आहे. सदर कामाचे अंदाजपत्रक 
हे सन २०२२-२३ च्या दरसूचीवर आधारीत आहे. सदरहू अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


ग्रामीण रुग्णालय, वेल्हे जि. पुणे येथे मुख्य इमारत व निवासस्थान व परिसराची दुरुस्ती कामाचे 
सोबत जोडण्यात आलेल्या RECAPITULATION SHEET नुसार अनुक्रमे रुपये १,७९,६९,२९०/- (रुपये 
एक कोटी एकोणएंशी लक्ष एकोणसत्तर हजार दोनशे नव्वद फक्‍त) च्या अंदाजपत्रकास खालील प्रमाणे 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अटीव शर्ती :- 


१) कामासाठी निविदा मागविण्याआधी सदर कामास सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सक्षम 


अधिकाऱ्यांची तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 


२ सदर कामाची निविदा काढतांना प्रत्येक कामाची स्वतंत्रपणे निविदा न काढता नमूद सर्व 


कामांसाठी एकच निविदा काढण्यात यावी. 


४ क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रस्तावित कामाची किंमत 


वाढणे शक्‍य असल्यामुळे त्यासाठी आवश्‍यक प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या त्या-त्या भागाच्या 


क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडून करुन घ्यावेत. 


५ सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर 


अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्या-त्या क्षेत्राच्या सक्षम 


अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येईल. salt तांत्रिक मान्यता करीत असताना आरोग्य खात्याच्या त्या-त्या 


आरोग्य सेवा मंडळाच्या उप संचालकांच्या सहमतीने तरतुदी अंतिम करण्यात याव्यात. 


६ प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभागाचा शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, 


दि. १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


तसेच उपरोक्त कामे सदर रक्कमेत पूर्ण होतील यांची दक्षता घ्यावी. 


३. सदर शासकीय निवासस्थान दुरुस्ती करीता येणारा खर्च “मागणी क्र. आर-१, मुख्यळेखाशिर्ष 


४२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च, ०२- ग्रामीण आरोग्य सेवा (वैद्यकीय 


सहाय), ११०-रूग्णालये व दवाखाने, ०४-सार्वजानिक आरोग्य , १०४-सामुहिक आरोग्य केंद्र, (००)(०१)- 


(४२१० ०३९१), 43- मोठी बांधकामे”या लेखाशिर्षाखाळी मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानामधून 
भागविण्यात यावा. 


४. सदर शासन निर्णय, fet विभागाच्या शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ 


विनियम,भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ 


मधील भाग-पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक १ येथील परिच्छेद क्र.१३४(१) अनुसार प्रशासकीय 


विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९०८१५३९३४७०१७ असा आहे. हा Ae 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, १५-0९ अया" 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=e212845 163abd708717bb4bef92 
M A R OT | b6886b147679a5af5a494e268689ab8d696 

dd, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=5F7ECA1F400D866EA34324 


ATRAM णी 
(अ.मा. आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१, महालेखापाल 9/2, महाराष्ट्र ( लेखा व लेखापरिक्षा//लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई/ नागपूर. 


9१५ 
१२. 


आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
संचालक (१), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन ), मुंबई/ पुणे. 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ,पुणे. 

जिल्हा शल्य चिकित्सक, पुणे 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 

अधिक्षक, ग्रामीण रूग्णालय वेल्हे, ता. वेल्हे, जि. पुणे. 

अवर सचिव (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अवर सचिव (आरोग्य-३), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्राळय,मुंबई 
निवडनस्ती ( आरोग्य-आ३अ). 


1) 


2) 


3) 


4) 


5) 


Recapulation sheet 


Fixing of paving block at gramin rugnalay ( Infront of Hospital) velhe. 


Work Portion 837332.00 
Additional Royalty Charge 988.00 
Q.C. Charge 4140.00 
Total 842460.00 


Construction of CC Road at gramin rugnalay ( Main road of hospital) 


Work Portion 829691.00 
Additional Royalty Charge 12569.00 
Q.C. Charge 2070.00 

Total 844330.00 


Colouring work at gramin rugnalay ( staff quarter) velhe 


Work Portion 842050.00 
Additional Royalty Charge 0.00 
Q.C. Charge 1115.00 
Total 843165.00 


Renovation of hospital Building at gramin rugnalay (Minor repair) velhe 


Work Portion 830038.00 
Additional Royalty Charge 0.00 

Q.C. Charge 12585.00 
Total 842623.00 


Fixing of paving block at gramin rugnalay ( near office ) velhe 


Work Portion 837332 
Additional Royalty Charge 988 
Q.C. Charge 6740 


Total 845060 


6) 


7) 


8) 


9) 


10) 


Fixing of paving block at gramin rugnalay velhe 


Work Portion 837332.00 
Additional Royalty Charge 988.00 
Q.C. Charge 6740.00 
Total 845060.00 


Construction of CC road at gramin rugnalay (near staff quarters ) velhe 


Work Portion 829691 .00 
Additional Royalty Charge 12569.00 
Q.C. Charge 2070.00 

Total 844330.00 


Colouring work at gramin rugnalay ( Main hospital building ) 


Work Portion 842050.00 
Additional Royalty Charge 0.00 
Q.C. Charge 1115.00 
Total 843165.00 


Renovation and painting work at gramin rugnalay velhe 


Work Portion 830018.00 
Additional Royalty Charge 8842.00 
Q.C. Charge 5360.00 
Total 844220.00 


Fixing of paving block at gramin rugnalay (near staff quarters) 


Work Portion 837332.00 
Additional Royalty Charge 988.00 
Q.C. Charge 6740.00 


Total 845060.00 


% 


11) 


12) 


13) 


14) 


15) 


16) 


Construction of CC road at gramin rugnalay ( Infront of C block) 

Work Portion 829691.00 
Additional Royalty Charge 12569.00 
Q.C. Charge 2070.00 
Total 844330.00 
Colouring work at gramin rugnalay velhe 


Work Portion 842050.00 
Additional Royalty Charge 0.00 
Q.C. Charge 1115.00 
Total 843165.00 


Drainage work at gramin rugnalay velhe 


Work Portion 841507.00 
Additional Royalty Charge 0.00 
Q.C. Charge 0.00 
Total 841507.00 


Construction of waiting shed at gramin rugnalay velhe 


Work Portion 832447.00 
Additional Royalty Charge 8379.00 
Q.C. Charge 2760.00 
Total 843586.00 


Construction of CC road at gramin rugnalay ( Back side of office ) velhe 


Work Portion 829691.00 
Additional Royalty Charge 12569.00 
Q.C. Charge 2070.00 

Total 844330.00 


Construction of waiting shed at gramin rugnalay ( Near OT ) velhe 


Work Portion 833635.00 
Additional Royalty Charge 8379.00 
Q.C. Charge 2760.00 


Total 844774.00 


NT अ 


| Renovation and construction of compund wall at gramin rugnalay velhe 
5 
Work Portion 830018.00 
Additional Royalty Charge 8842.00 
Q.C. Charge 5360.00 
844220.00 | 


18) 


Total 
| 


Renovation of hospital building and premises ( Doors, Windows, Grill) at gramin 


rugnalay velhe 
Work Portion 830038.00 
Additional Royalty Charge 0.00 
Q.C. Charge! 12905.00 
Total 842943.00 
Net Total ( work portion ) 15021943.00 oe 
18% GST ( on work portion) + QC+ royalty 2870334.74 
0.5% labour insurance 75109.72 
Total 17969290.00 
alten ngineer San Engineer 
P.W. Sub Division, Velhe P.W. ( South) Division, Pune 


Joe > ) 
Ca ngyneer 


Supritending Engineer 


Public Works Circle, Public Works Region, Pune 


Technically Approved for ९-158.4.2240/ - 
(Rs..On& Crere Sent ritne ldichs 
| SPR Niet Thavdand 1790 Hundieas! 
> ntwety on i: . 


